दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, आर्वी, जि. वर्धा 


या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/२२९/प्र.क्र.७२/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
का-९/आस्था-७/नडइबां/आर्वी/८३/२०२४, दिनांक २३.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, वर्धा यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, आर्वी, जिल्हा-वर्धा या 
कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.३,१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी दहा लाख Ara) 
इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, 
पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आर्वी यांनी तयार केले असून, 
क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा. बां. मंडळ, चंद्रपूर ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर यांनी सहमती दर्शवली आहे. 

०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 

शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, वर्धा यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, आर्वी, जिल्हा-वर्धा या 
कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु रु.३,१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी दहा लाख 
मात्र) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करीत आहे. 


(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

(ii) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 

२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 
शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्‍य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२४/२२९/प्र.क्र.७२/म-१ 


(९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 

दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(Vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

vi) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र. 
७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०३२०११३०१९७३१९ असा आहे. 

सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 
Pp R A H | S U B H A S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
C . DEPART! 


dd43, postalCode=400032, 


PALAV 


40033६ 2, cn=PRACHI SUBHASH PALAV 
Date: 2024.03.20 11:40:38 +05'30" 


(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 


प्रत, 
१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, नागपू विभाग, नागपूर. 
8) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, वर्धा (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आर्वी (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 
८) निवडनस्ती (म-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


EP hs 
2.5.4.20- 57f3f1547a8767ce0e7 181 ecb77647d3da9cac2c120c823eb 1 b68cO7 
032, st=Maharashtra, 


ialNumber=5479AEF7E1148D256D58123C94081F8B8C9AFSCFCESAAF933DFA 


सहपत्र-अ शारान निर्णय क्रमाक : आरंथाप-१०१८४/२२१९/प्रक्र//२/म-१ 
रापजिगिक वाधकाम विभाग 


| ॥ of Department :-Rovonuo Dopartmont 


NAME OF WORK :- 


CONSTRUCTION OF SUB-REGISTER GR-1 OFFICE BUILDING AT ARVI TAH ARVI DIST 
WARDHA 


Sr. 
| No. 
A 


(B) 


GENERAL SSS SRE ABS TRACTIRECAPULATION SHEET ABSTRACT/RECAPULATION SHEET 


Particulars Norma(Unit/rate Rs.Per Cost Re 
Sqmt/moter /lumsu 


! 


| 


Essential itmes component wise ४८2 


a) Building Proper (scope 


1 
GROUND FLOOR 30000.00 tae 7012800.00 
70122800.00 


Total B.U.A 


SUB TOTAL (a)=isii| 7012200.00 


fuel gas pipeline |__| [ump sum aT 
Biodigestor amp sum | 15000050 
Rain/Roof Water Harvesting | ~6d tumpsum[ 25000000 [| 
Solar Roof top system [____________| tumpsum [150000000 [ 
Ramp for Handicap ——[ 100000.00 
furinture TT SCS~é~iYSC‘“‘(‘(#SNSC#” 3500000.00 
D [Frum sum | ~ 0.00 [|] 
sub total (1)= (b+c+d+e+f+g+h)| 5500000.00 
SUB TOTAL (1) = (a+b+c+d+e+f+g+h)| 12512800.00 
Water Supply and Sanitary works 7%0f (a) 490896.00 | es | 
sub total (2) 490896.00 
a)Eletrification internal 5% of 1 (a 350640.00 
6% of 1 (a 420763.00 
b) fire fighting Lump sum 1500000.00 
sub total 3 (a+b)| 2271408.00 
SUB TOTAL(A)=(1)+(2)+(3) 15275104.00 ।-- 
Miscellaneous Civil items rs 7" या“ 


compound vwrall 
estimate 
90.00 17000.00 rmt 1530000.00 —|nere with 


internal road 
21668.00 |Per.RMT| 1950120.00 _ (९१७ attached 
o0_| Per Km a 
ZOE OD a 7 
०115 | 5358000.00 a यया 
Cc 


00.00 P N 672200. 1000mm dia 2 
vii [Land Deviopmet FOR [as 750.00 zz 3 
PLOT AREA 


SE rss वडाच्या 


° ir-~wueeeeeeeees Ee 
wil उता 
x__|oll Investigation and detail land 


पाळ 


= : = 


x\ parking  _____|_______. 
xill_ landscaping /gardening 
Sub 
Cac 
(C) Optional items 


_| {water main storge 
| _li_|Under Ground Water Tank For R/W 
| Ui lifts 
_lv_Joxternall tollot 

_V_|sowargo troatoment plant 
wv Gonortor 62.5 khv capaclly 
vil supply charges of MSEDCEL(MSEB) 
vill joxternal area lighting 
Ix |Solar Hot water system & heat pump 
Alr cooling sytem 
| xi [Ac 

xil ]trasformer 

xiii |cetv 


xiii }|any other eletrical item 


| 2 
ie Add Cost of 5% GreenBullding Concept on (a) 


| 

3 
| i Add Cost of 3 % consultant Charges on (P) . 
Add Cost of 18% GST on (P) 


(D) [4 


6 


Add Cost of 1% Insurance on (P) 


Add Cost of 10% 


ae ess sae 


sous | = 


X__Junderground Rainwater harvesting | 


Price excalation on (P) 


— 


260000,00 


Pr 
260000,00_ 
Total (B)#addition of ito xil 


SUB TOTAL [C]addition of | to xil 


— 
0.00 


Sub Total(D) 


é 


lump sum 
junnip sum 
Jump sum 
jurnmp sum 
Jump sum 


400000,00 
250000,00 
250000,00 


5468490.00 5468490.0 


य 


ft 


N 

° 

| 

ऱ> 
3 
a 
७ 
> 
r=) 
o|o 


200000.00 


lump gum 
250000.00 


jump sum 
lump our sum 
jump sum 


arta 
ome oom 
312500.00 


rump sum | ___400000.00 
FTump sum | 200000.00 


3212500.00 


N 
ow 
o 
a 
fez) 
So 
ष्छ 
P= 
So 
o 


La | 4312096.92 
239560.94 


शशि 239560.94 
7058346,50 7058346.50 


Total cost of the Project;(TPC)= (2) +( D)| 31014440.50 


31000000.00 


na _ 


“२0 |०)2/४ 
MH). . 


